भूसंपादन आस्थापना - पुणे विभाग 

विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या अस्थायी 
पथकांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक 
३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.७/()/अ-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०२ एप्रिल, २०२४. 


वाचा:- 9) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.७/()/अ-३,दि. ०६.१०.२०२३ 
२) शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २१.०२.२०२४ 
३) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग यांचे क्र.विआपुणे/ निवाडा/आस्था/मु.वाढ-सन२०२४- 
२५/२८/२०२४, दि.२२.०२.२०२४ व क्र.भूस/आरआर-१/कावि/९०/२०२४, दि.११.०३.२०२४ ची 
पत्रे. 


प्रस्तावना :- 

वित्त विभागाच्या संदर्भीय क्र.२ येथील दि. 29.02.2028 च्या शासन निर्णयान्वये, दि.०१.०३.२०२४ 
ते दि.३१.०८.२०२४ या कालावधी करीता अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत प्रशासकीय विभागांना 
अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 

विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी संदर्भीय क्र.३ येथील दि.२२.०२.२०२४ व दि.११.०३.२०२४ रोजीच्या 
पत्रान्वये, त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या भूसंपादन कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत 
शासनास विनंती केली आहे. यापूर्वी उपरोक्‍त संदर्भीय क्र.१ येथील दि.०६.१०.२०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ प्रदान करण्यात आलेली 
आहे. त्याच धर्तीवर भूसंपादन कार्यालयामध्ये कार्यरत पदांचा आकृतीबंध निश्चित झालेला नसल्यामुळे वित्त 
विभागाने प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून विभागीय आयुक्‍त, पुणे यांचे अधिनस्त विभागातील 
भूसंपादन कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 

विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्या भूसंपादन आस्थापनेवरील १६६ अस्थायी पदांना शासनाच्या 
दि.०६.१०.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
आता, सोबतच्या तक्त्यातील सदर १६६ अस्थायी पदांना खाळील अटी/शार्तीवर दि. ०१.०३.२०२४ ते दि. 
३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजुरी देत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-2018/प्र.क्र.7/()/अ-३ 


१) अतिरिक्त ठरविण्यात आलेल्या पदावरील अधिकारी / कर्मचारी यांना विभागामार्फत रिक्‍त 
पदावर सामावून घेण्यात आले आहे अथवा वित्त विभागाकडील अतिरिक्त संवर्ग कक्षाकडे 
वर्ग करण्यात आले आहे. 

२) अतिरिक्‍त ठरविण्यात आलेल्या पदांवरील कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते यांचे प्रदान कोणत्याही 
परिस्थितीत विभागातील कायम / स्थायी, अस्थायी पदांसाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून 
करण्यात येत नाही. 

३) प्रस्तावाधीन प्रकरणामध्ये मुदतवाढ प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद ६ 
महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त नाही अथवा अतिरिक्त कार्यभाराने चालू ठेवलेले 
नाही. सदर शासन निर्णयातील तरतूदीस विसंगत कार्यवाही करण्यात आल्यास व त्यामुळे 
काही अडचणी उद्भवल्यास त्यास संबंधित कार्यालय जबाबदार राहील. 

४) सदर अस्थायी पदांच्या वेतनाचा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 

५) सदर पदांचा अस्थायी पदांच्या आढाव्यामध्ये समावेश आहे. 


०२. हौ सर्व पदे संबंधित विभागाच्या स्थायी संवर्गातील तात्पुरती भर म्हणून समजण्यात यावी. 


०३. सदरहू पदांवरील पदधारक शासनाच्या वेळोवेळी निघालेल्या आदेशांप्रमाणे महागाई भत्ता व इतर 
पूरक भत्ते मिळण्यास पात्र राहतील. 


०४. या पथकांवर / पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र.सी-१,२०२९-जमीन महसूल, ००१-संचालन व 
प्रशासन (०२) भूमी संपादन आस्थापना (योजनांतर्गत) (०२) (०३) आयुक्त, पुणे-०१ वेतन (२०२९ ०२१५) 
आणि (०१) भूमी संपादन आस्थापना (योजनेतर) (०१) (03) आयुक्‍त, पुणे-०१ वेतन (२०२९ ००८२) आणि (०१) 
भूमी संपादन आस्थापना (योजनेतर) (०१) (०७) संचालक, नगररचना, पुणे -०१ वेतन (२०२९०१५३) यांपैकी 
योग्य त्या लेखाशीर्षाखाली दाखवून तो खर्च २०२४-२०२५ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा व प्रत्यक्ष खर्च वर्षाअखेरीस संबंधित संपादक विभागाकडे (महसूल व वन विभागाखेरीज) 
वर्ग करण्यात यावा. 


०५. सदर पदांच्या आवऱ्यकतेबाबत दि.३१.०८.२०२४ पूर्वी आढावा पूर्ण करण्याच्या अधीन राहून सदर 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


०६. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
विभागीय आयुक्‍त, पुणे यांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील व नियंत्रणाखालील कार्यालयांच्या 
आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घ्यावा. पदांचा आढावा घेताना शासनाच्या कार्यपद्धतीतील 
तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, काळानुरुप शासनाच्या मनुष्यबळात बदल व मनुष्यबळाच्या परिणामकारक 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-2018/प्र.क्र.7/()/अ-३ 


वापराची आवश्‍यकता या बाबींचा विचार करुन अनावड्‌यक पदे कमी करण्याचाही विचार करावा. 
दि.०१.०३.२०२४ दि.३१.०८.२०२४ या कालावधीमध्ये आढाव्यास (नव्याने निर्माण केलेल्या पदांसह) 
उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेऊन सुधारित आकृतिबंध निश्चित करणे आवश्‍यक आहे. सबब, 
त्याबाबतचे प्रस्ताव विहित कालावधीत शासनास सादर करण्याची कार्यवाही करावी. अन्यथा, 
मुदतवाढीअभावी सदर अस्थायी पदांना वेतनाचा प्रश्न उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपल्या 
कार्यालयाची राहील याची नोंद घ्यावी. 


०७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०४०२१६५५३७९५१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MOHASIN 
RAJMAHMAD SHAIKH > 


(मोहसिन रा. aha) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र (१/२), लेखा परीक्षा/अनुज्ञेयता, मुंबई 
२) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे (५ प्रती) 
३) जिल्हाधिकारी, पुणे / कोल्हापूर / सोलापूर / सातारा / सांगली 
४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे / कोल्हापूर / सोलापूर / सातारा / सांगली 
५) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे 
) 
) 
) 
) 


६) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

७) संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८) उपसंचालक, लष्करी जमीन, आर्मी कॅन्टोनमेंट हेडक्वार्टर्स, सदर्न कमांड, पुणे 

९) वित्त विभाग (व्यय-९ / अर्थसंकल्प-६) 

१०) नियोजन विभाग 

११) नगर विकास विभाग (नवि-६) 

१२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग (उद्योग-१४) 

१३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

१४) जलसंपदा विभाग 
) 
) 


१५) अ-१, अ-२, अ-४, ब-१, ई-१, 8-3 कार्यासने, महसूल व वन विभाग 
१६) निवड नस्ती (अ-३) 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-2018/प्र.क्र.7/()/अ-3३ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक: संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.७/()/अ-३, दि.०२.०४.२०२४ 


कार्यालयाचे नाव 
विशेष भूमी संपादन 
अधिकारी क्र.३, 
पुणे 


विशेष भूमी संपादन 
अधिकारी क्र.४, 
पुणे 


विशेष भूमी संपादन 
अधिकारी क्र.६, 
पुणे 


विशेष भूमी संपादन 
अधिकारी क्र.११, 
पुणे 


विशेष भूमी संपादन 
अधिकारी क्र.१३, 
पुणे 


सोबतचा तक्ता. 


विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
अव्वल कारकून 

मंडळ अधिकारी 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
शिपाई 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
अव्वल कारकून 

मंडळ अधिकारी 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
शिपाई 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
अव्वल कारकून 

मंडळ अधिकारी 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
शिपाई 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
अव्वल कारकून 

मंडळ अधिकारी 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
शिपाई 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
अव्वल कारकून 

मंडळ अधिकारी 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
तलाठी 

शिपाई 

एकूण 


पदांची संख्या 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-2018/प्र.क्र.7/()/अ-3 


विशेष qa संपादन 
अधिकारी क्र.१४, 
पुणे 

विशेष भूमी संपादन 
अधिकारी क्र.१५, 
पुणे 


विशेष भूमी संपादन 
अधिकारी क्र.१६, 
पुणे 


विशेष भूमी संपादन 
अधिकारी क्र.१९, 
पुणे 


जिल्हा भूसंपादन 


समन्वय अधिकारी, पुणे 


विशेष भूसंपादन 
अधिकारी क्र.२, 
सातारा 


कनिष्ठ लिपिक 

एकूण 

रचना सहायक 

वरिष्ठ लिपिक 

कनिष्ठ लिपिक 
आदेशिका वाहक 
शिपाई 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
वरिष्ठ लिपिक 

कनिष्ठ लिपिक 

रचना सहायक 
अनुरेखक(ट्रेसर) 
आदेशिका वाहक 
शिपाई 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
अव्वल कारकून 

मंडळ अधिकारी 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
तलाठी 

शिपाई 

एकूण 

नायब तहसीलदार 
लिपिक 

टंकलेखक 

शिपाई 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
अव्वल कारकून 

मंडळ अधिकारी 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
चपराशी 

एकूण 


= ी शिका न शिका ----- वि 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


विशेष भूसंपादन 


अधिकारी क्र.४, 
सातारा 


विशेष भूसंपादन 
अधिकारी क्र.९, 
सातारा 


विशेष भूसंपादन 
अधिकारी क्र.१६, 
सातारा 


विशेष भूसंपादन 
अधिकारी क्र.१, 
सांगली 


विशेष भूसंपादन 
अधिकारी क्र.३, 
सांगली 


विशेष भूसंपादन 
अधिकारी क्र.६, 
सांगली 


विशेष भूसंपादन 
अधिकारी क्र.७, 
सांगली 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-2018/प्र.क्र.7/()/अ-3 


अव्वल कारकून 

मंडळ अधिकारी 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
चपराशी 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
अव्वल कारकून 

मंडळ अधिकारी 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
चपराशी 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
अव्वल कारकून 

मंडळ अधिकारी 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
चपराशी 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
मंडळ अधिकारी 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
अव्वल कारकून 

मंडळ अधिकारी 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
चपराशी 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
अव्वल कारकून 

मंडळ अधिकारी 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
चपराशी 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
अव्वल कारकून 

मंडळ अधिकारी 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-2018/प्र.क्र.7/()/अ-3 


विशेष भूसंपादन 
अधिकारी क्र.१, 


विशेष भूसंपादन 
अधिकारी क्र.३, 


सोलापूर 


विशेष भूसंपादन 
अधिकारी क्र.७, 


विशेष भूसंपादन 
अधिकारी क्र.६, 
कोल्हापूर 


चपराशी 
एकूण 


अव्वल कारकून 

लिपिक 

शिपाई 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
(उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) 

मंडळ अधिकारी 

लिपिक-नि-टंकलेखक 

चपराशी 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
(उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) 
अव्वल कारकून 

मंडळ अधिकारी 

लिपिक-नि-टंकलेखक 
चपराशी 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
(उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) 
अव्वल कारकून 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
चपराशी 

एकूण 

विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
(उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) 
अव्वल कारकून 

मंडळ अधिकारी 
लिपिक-नि-टंकलेखक 
चपराशी 

एकूण 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-2018/प्र.क्र.7/()/अ-3 


विशेष भूसंपादन 
अधिकारी क्र.११, (उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) 
कोल्हापूर रचना सहायक 

अव्वल कारकून 

कनिष्ठ आरेखक 


लिपिक-नि-टंकलेखक 


आदेशिका वाहक 
भूमापन खलाशी 
चपराशी 

एकूण 


OVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


MOHASIN 
RAJMAHMAD SHAIKH : 


I5f4e81 1613485310241 b06dd6« 


7184६86570 
|OHASIN RAJMAHMAD SHAIKH 


(मोहसिन रा.ठोख) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


